१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील उर्वरित 
न्यायिक अधिकारी यांना ५५ (SCC) Online 
Licenses खरेदी करण्याबाबतच्या रु. २४.३४ लक्ष 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२१. 


वाचा:- १) महाप्रबंधक यांचे पत्र क्र. 5&83/१४५" F.C. /३७३/२०१९, 
दिनांक ३०.०३.२०१९. 
२) विधि व न्याय विभाग, समक्रमांकाचे शासन निर्णय, दि. ३१.०१.२०२०. 
३) प्रबंधक यांचे पत्र क्र. 5&3/१४५" F.C. /४९/२०२०-२१, 
दिनांक २३.१२.२०२०. 
४) मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०५.०२.२०२१ रोजी आयोजित 
करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त . 


प्रस्तावना : 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गतच्या "सक्षमीकरण" (Capacity Building) या घटकाखालील 
निधीतून राज्यातील न्यायिक अधिकारी (९०५) यांना तसेच जिल्हा व तालुका ग्रंथालयाकरीता (३७१) 
असे एकूण११९१ SCC Online subscription पुरविण्याबाबतच्या रु.५,२७,०१,७५०/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास दिनांक ३१.०१.२०२० रोजीच्या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 


होती. 

तथापि, निधिअभावी वित्तीय वर्ष २०१९-२० मध्ये ११९१ पैकी ११३६ SCC Online 
subscription खरेदी करण्यात आले. तद्नंतर ३१ मार्च, २०२० रोजी १४ व्या वित्त आयोगाचा 
कालावधी संपुष्टात आला असल्याने, वित्तीय वर्ष २०२०-२१ मध्ये "सक्षमीकरण" (Capacity 
Building) या घटकाखाली तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे संदर्भ क्र. 3 अन्वये राज्यातील 
उर्वरित न्यायिक अधिकाऱ्यांना ५५ SCC Online subscription पुरविण्याकरीता येणारा रु. २४.३४ 
लक्ष इतका खर्च १३ व्या वित्त आयोगांतर्गतच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (Training of 
Judicial Officers) या घटकाखालील निधीतून भागविण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव दिनांक ५.२.२०२१ रोजीच्या उच्चस्तरीय संनियत्रण 
समितीच्या बैठकीत मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला असता, सदर प्रस्तावास उच्चस्तरीय 
संनियत्रण समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का. ०७ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील न्यायिक अधिकारी यांना 44 (SCC) Online Licenses खरेदी 
करण्याबाबतच्या रु. २४,३४,०००/- (अक्षरी रु. चोवीस लक्ष चौतीस हजार HEA) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Sr. No. |Total No. of SCC Online Cost of one SCC Online Total 
Licenses Software including GST @ | Requirement of 

18% grant 
1 55 Rs. 44,250/- Rs. 24,34,000/- 


२. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान, Coo, इतर खर्च (००) (०२) 
न्यायदानात अधिक सुधारणा करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदान 
(केंद्रीय सहाय्य) (२०१४ ०४५९) “१७ संगणक खर्च" या अंतर्गत मंजूर केलेल्या अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय दिनांक ०५.०२.२०२१ रोजीच्या उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या 
बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद ३.२.६ येथील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१६१२१३५०७६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Nitin Virsen J 


one . 
DN: jovernment Of Maharash Law and Judiciary Department, 
postalCode=400032, st=Mahar: 


2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47 1400fbcfb 
०74805 


1 INumber=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f00892e5d1478cb 
lIwane नया मी 


Date: 2021.03.16 12:20:11 +05'30 


( नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार नि-सह सचिव 
प्रति, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का. ०७ 


५. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस 3, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा 
मजला, शुरजी THA मार्ग, बेलार्ड Ske, मुंबई. 

६. लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती), 

७. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८ 

९ 


. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सहसंचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, ठाणे. 
१३. सर्व जिल्हा व तालुका कोषागार अधिकारी, 
१४. उप सचिव, वित्त विभाग, वित्त आयोग कक्ष, अर्थोपाय शाखा, व्यय-५, अर्थसंकल्प-११, 
मंत्रालय, मुंबई, 
१५. सह सचिव/उप सचिव,का. ४, ९, ११, १३, २२, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


